प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी वाढविण्याबाबत 
श्रीमती संगीता किरण कनाविया, 
वरिष्ठ स्वीय सहायक 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एएससी २०२४/प्र.क्र.६१/प्रशा-३ (१४-आ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: १९ एप्रिल, २०२४. 


वाचा: १. झासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि-२५२०/प्र.क्र.७४/का.१४-अ, दि.१०.०७.२०२०. 
२. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि -२५२०/प्र.क्र.9४/का.१४-अ, दि.१५.०७.२०२१. 
३. शासन आदेडा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि -२५२०/प्र.क्र.9४/का.१४-अ, दि.१९.०७.२०२२. 
४. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.एएससी-१५२२/प्र.क्र.२७/का.१४-अ, दि.०५.०९.२०२२. 
५. शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि -२५२०/प्र.क्र.9४/का.१४-अ, दि.१०.०३.२०२३. 
६. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही -२०११/प्र.क्र.१३७/का.१२, दि.१७.१२.२०१६. 
७. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण -२०१७/प्र.क्र.१२०/का.१४, दि.३१.०८.२०१७. 
CASS, बृहन्मुंबई महानगरपालिका या कार्यालयाचे पत्र क्र.अति.आ./शहर/डी/३३८३, 

दि.२८.०३.२०२४. 


छासन आदेठा 


श्रीमती संगीता किरण कनाविया, तत्कालीन निवडश्रेणी लघुलेखक, जलसंपदा विभाग यांची, संदर्भ 
क्र.१ येथील आदेशान्वये आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका या कार्यालयात निवडश्रेणी लघुलेखक या 
पदावर १ वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली. त्यानुसार श्रीमती कनाविया 
दि.१३.०७.२०२० रोजीपासून आयुक्त बृहन्मुंबई महानगरपालिका या कार्यालयात रुजू झाल्या. संदर्भ क्र. २ 
येथील आदेशान्वये त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी पुढील १ वर्षासाठी (दि.१३.०७.२०२१ ते १२.०७.२०२२ 
पर्यंत वाढविण्यात आला. तसेच संदर्भ क्र. ३ येथील आदेशान्वये त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी पुढील १ 
वर्षासाठी (दि.१३.०७.२०२२ ते १२.०७.२०२३ पर्यंत) वाढविण्यात आला. संदर्भ क्र.४ येथील आदेशान्वये 
श्रीमती कनाविया यांना वरिष्ठ स्वीय सहायक या पदावर ६ महिन्यांच्या कालावधीकरीता प्रपत्र बढती देण्यात 
आली होती. त्यानंतर संदर्भ क्र.५ येथील आदेशान्वये प्रपत्र बढतीचा काळावधी १ वर्षासाठी(दि.०५.०३.२०२३ 
ते ०४.०३.२०२४ पर्यंत) वाढविण्यात आला होता. सदर प्रपत्र बढतीचा काळावधी दि.०४.०३.२०२४ रोजी 
संपुष्टात आला आहे. 
२. संदर्भ क्र. ८ येथील पत्रान्वये मा. आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यालयाने श्रीमती संगीता 
किरण कनाविया, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांचा प्रपत्र बढतीचा काळावधीस दि.०५.०३.२०२४ ते 


दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः एएससी २०२४/प्र.क्र.६१/प्रशा-३ (१४-अ) 


३. मा. आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयाची विनंती व सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाकित क्र.६व ७ 
येथील दिनांक १७.१२.२०१६ व दिनांक ३१.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या अधिन राहून 
श्रीमती संगीता किरण कनाविया, वरिष्ठ स्वीय सहायक यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी दि.०५.०३.२०२४ ते 


दि.३१.०३.२०२४ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 


४. प्रतिनियुक्ती संदर्भातील सर्व अटी व शर्ती संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे 


असतील. 


च्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक २०२४०४१९१८०८०५५७०७ असा आहे. सदर झासन Beat 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VINAYAK BABURAO MANE 

V | N AYA K DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=62086e8da42b80ce1e183d1e9775b63142b6a9494 1 d6faéffel2 
-2ad5c605c23, postalCode=400032, st=Maharasht 


jaharas| 
serialNumber=174004518DCF8ACA2F592B0E3DB67D5 1 9F7D7899F 46B 
EBFB7A9970706B2C9983, :VINAYAK BABURAO MANE 


ite: 2024.04.19 18:19:58 +05'30' 


(वि. बा. माने) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्रीमती संगीता किरण कनाविया, वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
प्रत, 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
मा.आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यालय, मुंबई. 
सहसचिव/उपसचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सा.प्र.वि./प्रशा-३ (१४-३) (संग्रहार्थ) 


७9८ wa A -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


